शासनमान्य अशासकीय अनुदानित कला 
संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 
सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन 
संरचना लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. एडीआर - २०१९/प्र.क्र. ४२/तांशि ६, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा :- १) वित्त विभाग शासन निर्णय वेपुर-२०१८/प्र.क्र. ४४/सेवा-९, 
दिनांक १ जानेवारी, २०१९ 
२) वित्त विभाग अधिसुचना क्रमांक वेपुर-२०१९/प्र.क्र. १/सेवा-९, 
दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ 
३) वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांक वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, 
दिनांक २० फेब्रुवारी,२०१९ 
४) वित्त विभाग परिपत्रक वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा -९ दिनांक ३० मे,२०१९ 
५) संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र. डिओओ- 
२०१९/दोन/१०२०, दिनांक १९ जून, २०१९. 
प्रस्तावना : 
सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीसंदर्भातील केंद्र शासनाचे निर्णय विचारात घेवून राज्य 
शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी 
श्री. के. पी. बक्षी, सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती,२०१७ 
स्थापन करण्यात आली होती. सदर समितीने केलेल्या शिफारशी काही फेरफारांसह स्विकृत करण्याचा 
निर्णय वित्त विभागाचा शासन निर्णय वेपुर-२०१८/प्रक्र ४४/सेवा-९ दिनांक १ जानेवारी,२०१९ अन्वये घेण्यात 
आला आहे. सदर अहवालातील शिफारस क्रमांक ११ (अहवालातील परिच्छेद क्रमांक ४.१३) अन्वये 
अनुदानित झाळेतील कर्मचाऱ्यांना देखील सदर शिफारशी लागू करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. 
तसेच, सदर शिफारशी लागू करण्याचा दिनांक राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे असावा असे देखील 
प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यानुसार ६ वा वेतन आयोग लागू केलेल्या व वेतन अनुदान मिळणाऱ्या 
अनुदानप्राप्त संस्थातील कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


०२. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी वित्त विभाग अधिसूचना क्रमांक 
वेपुर २०१९/प्रक्र १/सेवा-९ दिनांक ३० जानेवारी,२०१९ अन्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) 
नियम,२०१९ अधिसूचित करण्यात आले असून सदर नियम दिनांक १ जानेवारी,२०१६ पासून लागू करण्यात 
आले आहेत. तसेच, वित्त विभागचे परिपत्रक क्रमांक वेपुर-२०१९/प्रक्र ८/सेवा -९ दिनांक २० फेब्रुवारी,२०१९ 
अन्वये वेतननिश्चितीबाबतची सविस्तर कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. ७ व्या वेतन आयोगाच्या 
अनुषंगाने शासनमान्य अशासकीय अनुदानित कला संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित 
वेतन संरचना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात 
आला आहे. 


शासन निर्णय:- 

०१. कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील शासनमान्य अशासकीय अनुदानित कला संस्थामधील 
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सोबत जोडण्यात आलेल्या प्रपत्र “अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सातव्या वेतन 
आयोगानुसार दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यास शासन मंजूरी 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर - २०१९/प्र.क्र. ४२/तांशि ६ 


देण्यात येत आहे. सुधारित वेतन संरचनेतील वेतन निश्चिती शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी वित्त विभागाने दिनांक 
२० फेब्रुवारी, २०१९ आणि त्यानुषंगाने निर्गमित केलेल्या आदेश्ांनुसार करावी. 
०२. सुधारित वेतन संरचनेनुसार वेतननिश्चिती स्विकारण्यासाठी शासनमान्य अशासकीय अनुदानित कला 
संस्थातील कर्मचारी, हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत, या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या जोडपत्र-एक येथील नमुन्यात विकल्प देतील. तसेच, जोडपत्र-दोन मधील 
नमुन्यात बंधपत्र सादर करतील. विकल्प विहित मुदतीत प्राप्त झाळे नाही तर, कर्मचाऱ्याने दिनांक १ 
जानेवारी, २०१६ रोजी व त्याच दिवसापासून सुधारित वेतन संरचनेची निवड केली आहे, असे समजण्यात 
येईल. HM प्रकरणी कार्यालय प्रमुख अशा कर्मचाऱ्याकडून या शासन निर्णयासोबतच्या जोडपत्र-दोनमधील 
नमुन्यातील बंधपत्र करून घेतील. शासनमान्य अशासकीय अनुदानित कला संस्थांमधील संवर्गनिहाय 
अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे पदनाम वेतनश्रेणी व स्तर इत्यादी माहिती प्रपत्र “अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार आहे. 
०३. सुधारित वेतन संरचना वेतन अदा करण्याच्या नियमाबाबत काही शांका उपस्थित झाल्यास त्याबाबची 
प्रकरणे कला संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्याकडे सादर करावीत. आवश्‍यकता 
भासल्यास कला संचालकांनी अशी प्रकरणे शासनास सादर करावीत. 
०४. सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेण्या लागू केल्यामुळे होणारा अतिरिक्‍त खर्च मागणी 
क्रमांक-डब्ल्यू ४, २२०५ - कला व संस्कृती, १०१ - ललित कला शिक्षण, (०३) अशासकीय कला संस्थांना 
सहाय्य, (०३)(०१) सर्वसाधारण आवर्ती अनुदाने (अनिवार्य), ३६- सहायक अनुदाने वेतन (२२०५ ००५५) या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व त्या लेखाश्रिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागवावा. कला संचालक, कला 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी सुधारित अंदाज तयार करताना सदर अतिरिक्त खर्च विचारात 
घ्यावा. 
०५. दिनांक १ जानेवारी, २०१६ रोजी सेवेत असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत वेतनाची थकबाकी 
प्रदान करण्याची कार्यवाही वित्त विभागाच्या दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ परिपत्रकातील नियम १४ खालील 
लागू असलेल्या तरतूदी तसेच, वित्त विभाग परिपत्रक वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा -९ दिनांक ३० मे,२०१९ 
मधील तरतुदीनुसार करावी. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३६०/सेवा ९ दिनांक 
१३.९.२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करून देण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१३१७५६०२४४०८ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sandesh 0). 
Rajaram Utekar पवमान 
(ORT. उतेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


hi jh 
ion Department, postalCode=400032, 


१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र ( लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) संचालकांमार्फत 

५. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर - २०१९/प्र.क्र. ४२/तांशि ६ 


६. मा.राज्य मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

८. कला संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. निरिक्षक, चित्रकला व शिल्प, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०.वित्त विभाग (सेवा-९) व (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

११.सर्व अशासकीय अनुदानित कला संस्था (कला संचालकांमार्फत) 
१२.निवड नस्ती (तांशि ६). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर - २०१९/प्र.क्र. ४२/तांशि ६ 


(उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:-एडिआर २०१९/प्रक्र ४२/तांशि ६ 
दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९ चे सहपत्र) 


जोडपत्र एक 
विकल्पाचा नमुना 


कम चोऱ्याचे नाव *ओ/श्रीगंती/ कुमारी ००० नोन 


गोरा कलेल नान निवन *कायम/स्थानापन्न 

विद्यमान वेतन सरंचना : वेतन बँड पीबी - **------ Po [Een ग्रेड वेतन रुपये---------- 
सुधारित वेतन संरचना : वेतन स्तर एस-***----------- राग ० 

कांग्रा लये गय तका त तन तेते नतल निवेदिता ह द 


2. -AL* sil/sitadil/@a-------------------------------------------------------------- 
*(9) १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारित वेतन संरचनेची निवड करतो/करते. 
*(२) मी धारण करीत असलेल्या पदाची विद्यमान वेतनश्रेणी पुढीलप्रमाणे चाळू ठेवण्याची निवड 
करतो/करते. 


* माझ्या पुढील वेतनवाढीच्या दिनांकापर्यंत-------- 
* माझे वेतन रुपये --------------- पर्यंत वाढवणाऱ्या नंतरच्या वेतनवाढीच्या 
दिनांकापर्यंत. 


* मी पद रिक्‍त करेपर्यंत किंवा विद्यमान वेतनश्रेणीत वेतन घेण्याचे बंद करेपर्यंत. 


३. हाविकल्पअंतिम असून, त्यामध्ये या दिनांकानंतर सुधारणा करण्यात येणार नाही. 


ठिकाण : 
दिनांक : 


(केवळ कार्यालयाने भरावयाचे) 


प्रमाणित करण्यात येते की, * कायम/स्थानापन्न पद धारण करीत असलेल्या 
र ीमेती PARI----------------------------------------------------- यांनी हा 
विकल्प, यथोचितरित्या स्वाक्षरीसह व विहित दिनांकापूर्वी मला सादर केला आहे. 


ठिकाण : 
दिनांक : 


*लागू नसेल ते खोडावे. 


**वेतन बँड क्रमांक नमूद करावा. 
**“वेतन स्तर क्रमांक नमूद करावा. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर - २०१९/प्र.क्र. ४२/तांशि ६ 


(उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- एडिआर २०१९/प्रक्र ४२/तांशि ६ 
दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९ चे सहपत्र) 


जोडपत्र - दोन 
वचन पत्र 


ल जा कल ee डा दड ee यक आ ee ne ae असे वचन देतो की, 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सुधारित वेतन ) नियम, २०१९ मधील तरतूदींशी विसंगत 
वेतननिश्चितीच्या परिणामी किंवा पुढे वेतननिश्चितीमध्ये विसंगती आढळून आल्यामुळे मला 
अतिप्रदान झाल्याचे निदर्शनास आल्यास ते भविष्यात मला प्रदान करण्यात येणाऱ्या रकमेतून 
समायोजीत करुन किंवा इतर प्रकारे शासनास परत करेन . 


ठिकाण : सही 
दिनांक : fs ee ee ५.०० 
Ue Pisses ee ee 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर - २०१९/प्र.क्र. ४२/तांशि ६ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक :- एडीआर - २०१९/प्र.क्र.४२/तांशि-६, 


प्रपत्र "अ 


दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९ चे सहपत्र 


शासनमान्य अशासकीय अनुदानित कला संस्थेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची विद्यमान व सुधारित वेतन संरचना 


अ.क्र. पदनाम विद्यमान वेतनसंरचना सातव्या आयोगानुसार सुधारितवेतन 
वेतनबँड + ग्रेड वेतन (रु.) | संरचना व स्तर (रु.) 

ial) प्राध्यापक १५६००-३९१००-- ७९८०० (Academic level १२ )UGC 
(G.P.€000) 

2 अधिव्याख्याता १५६००-३९१००-- ५६१००-१७७५००(5-२०) 
(G.P.4800) 


3 सहा. अधिव्याख्याता 


९३००-३४८००-- (G.P.8300) 


३८६००-१२२८००(5-१४) 


४  । प्रमुख लिपीक 


९३००-३४८००-- (G.P.8Q00) 


३५४००-११२४००(5-१३) 


षु ग्रंथपाल (उच्चतम) 


५२००-२०२००-- (G.P.2¢00) 


२९२००-९२३०० (5-१०) 


& वरीष्ठ लिपीक ५२००-२०२००-- (9.2.२४००) | २५५००-८११०० (5-८) 
७ ग्रंथपाळ (कनिष्ठ) । ५२००-२०२००-- (G.P.2000) | २१७००-६९१०० (5-७ 
ह लिपीक टंकलेखक | ५२००-२०२००-- (G.P.9800) | १९९००-६३२०० (8-६) 
९ शिपाई ४४००-७४४०-- (G.P.9300) | १५०००-४७६०० (5-१) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


